RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ४६ ( २ ) ] 


सोमवार , ऑक्टोबर ४ , २०२१ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ५ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ 


सूचना 


ܙܙ܂ 


क्रमांक टीपीबी . ४३२१ / २७२ / प्र.क्र . १०३ / २०२१ / नवि - ११. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्र . टीपीबी . ४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना " असा 
करणेत आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे ) 
सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) 
वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस 
समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात 
आली आहे . आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले 
असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मे . एचजीपी कम्युनिटी प्रा.लि. ( यापुढे याचा उल्लेख “ अर्जदार " असा करणेत आलेला आहे ) यांनी त्यांचे दिनांक ७ जुलै २०२१ 
रोजीचे पत्र शासनास सादर केले आहे . ज्यामध्ये अर्जदार यांनी नमूद केले आहे की , त्यांचे पनवेल येथील डाटा सेंटर डिव्हीजन , योट्टा हे आशिया 
खंडातील सर्वात मोठे डाटा सेंटर आहे . अर्जदार यांचे पवई येथील केंद्रात मेगा डाटा सेंटर उभारण्याची तांत्रिक व वाणिज्य योग्यता असल्याचे योट्टा 
यांना दिसून आले आहे . सदर पत्रात असेही नमूद केले आहे की , योट्टाचे ग्राहक हे सर्व्हर हार्डवेअरमध्ये गुंतवणूक करतील . राज्यात पुरवठा 
साखळी तसेच रोजगार निर्मिती व्यतिरिक्त राज्याला सदर गुंतवणुकीवर जीएसटी प्राप्त होतील ; आणि ज्याअर्थी , अर्जदार यांनी त्यानुसार सदरहु 
विशेष विकास विभागास समावेश असलेल्या सदरहु जमिनीचा डाटा सेंटर उभारणीकरीता आय.टी. वापराकरीता औद्योगिक विभागाचे धर्तीवर १.०० 
चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करणेबाबत विनंती केली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उप प्रमुख अभियंता ( विकास नियोजन ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
यांनी त्यांचे दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीचे पत्राद्वारे अर्जदार यांचे पत्रावर अभिप्राय सादर केले असून त्याद्वारे अर्जदार यांचे विनंतीवर शासन 
नगरविकास विभागाने निर्णय घेणेबाबत कळविले आहे ; 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ ९ –१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४ , २०२१ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे अधिसूचनेद्वारे उकष्त विकास योजनेतील बृहन्मुंबई ‘ एस ' 
प्रभागातील ठराविक सारभूत स्वरुपाचे बदल ई.पी. एस ८२ ( भाग ) मधील भागास शासनाने मंजूरी दिली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास 
योजनेनुसार बृहन्मुंबई ‘ एस ' प्रभागातील न.भू.क्र . २८ ( भाग ) मौजे पवई येथील अंदाजे ७.७१ हेक्टर ( अंदाजे ) क्षेत्र ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त 
जमीन " असा करणेत आलेला आहे ) “ विशेष विकास विभाग " ( SDZ ) मध्ये समाविष्ट आहे 


3B 


ܙܕ܂ 


3B 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन डाटा सेंटर विकसित करण्याबाबत अर्जदार यांची विनंतीनुसार आय . टी . विभागात मोठ्या प्रमाणावर 
गुंतवणूकसह रोजगार निर्मिती आणि शासनास महसूल प्राप्त होणार आहे . ही बाब विचारात घेता आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सादर केलेले 
अहवाल इत्यादी विचारात घेता सदर प्रकरणी खालील नमूद परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार उक्त जमिनीचा “ विशेष विकास विभाग " ( SDZ ) 
ऐवजी “ औद्योगिक " ( I ) असा ठराविक अटींच्या अधिन राहून जमीन वापर विभागात बदल करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी 
शासनाची खात्री झाली आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे ) 

आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , 
पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी 
कोणत्याही हरकती / सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , नगररचना , 
बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . 
सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास 
सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ ( १ ) अन्वये उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने “ अधिकारी " म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या 
पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल 


3 


प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात येईल : 

( १ ) प्रमुख अभियंता ( विकास नियोजन ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय , ४ था मजला , विस्तारीत इमारत , 
महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 
( २ ) उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय , इन्सा हटमेंट , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 

परिशिष्ट 


The land admeasuring 7.71 Ha . from the land bearing CTS 28A ( Part ) of Village Powai in 
' S ' ward , Mumbai is proposed to be deleted from " Special Development Zone ” ( SDZ ) and land 
so deleted from SDZ is proposed to be included in “ Industrial Zone ” ( I ) as shown on plan subject 
to following condition : 

( i ) After sanction of this Modification , Land in Industrial Zone cannot be used for 
other users permitted as per IT policy except for use of land as Data Centre . No any 
Residential / Commercial user shall be permissible . 

( ii ) As per DCPR - 2034 zonal ( basic ) FSI of 1.00 is permitted in Industrial Zone , in this 
case same FSI 1.00 only is allowed for development . 

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध 
करण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४ , २०२१ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 4th October 2021 . 


NOTICE 


No. TPB . 4321 / 272 / CR - 103 / 2021 / UD - 11. — Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as " the Said Act " ) , the State Government vide Notification No. TPB . 4317 / 
629 / CR - 118 / 2017 / DP / UD - 11 , Dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ) has accorded sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai 
( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) alongwith the Development Control 
and Promotion Regulations - 2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE 
A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in 
SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , Government has issued a 
corrigendum of even number dated 22nd June , 2018 to the said Notification , as per which the 
said Development Plan has came into force from 1st September 2018. And whereas , thereafter 
Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June , 2018 
to the said Notification , which is published in the Government Gazette dated 30th June , 2018 ; 

And whereas , M / s HPG Community Pvt . Ltd. ( hereinafter referred to as " the Applicant " ) 
has submitted their letter dated 7th July 2021 to Government wherein the applicant stated that , 
their Data Centre Division , Yotta is Asia's largest Tier IV Data Centre in Maharashtra and 
situated in Panvel . Yotta has found Techno Commercial suitability of putting up a Mega Data 
Centre in their Powai Development Centre in Village Powai , Mumbai . It is further stated in 
said letter that Yotta's customers will invest in dedicated server hardware . Apart from job 
creation in the state and supply chain , the State will gain GST on these sums ; And whereas , the 
applicant has thereby requested to allow to use the land under SDZ for establishing Data Centre 
i.e. IT uses with FSI 1.0 at par with Industrial Zone ; And whereas , Dy . Chief Engineer ( DP ) 
MCGM vide his letter dated 26th July 2021 has submitted his remarks on the letter of applicant , 
thereby informed that request of the applicant is within the preview of State Government in 
UD Department ; 

And whereas , Government of Maharashtra vide Notification dated 4th October , 2021 has 
sanctioned part of certain excluded part i.e. EP 582 ( part ) in ' S ' ward in Greater Mumbai of said 
Development Plan ; And whereas , as per the said Development Plan , the land admeasuring 7.71 
Ha . bearing CTS No. 28A ( Part ) of Village Powai ( hereinafter referred to as “ the said land ” ) in 
S ward , Mumbai is situated in “ Special Development Zone ” ( SDZ ) ; 

And whereas , considering the request of the applicant to use the said land for establishing 
Data Centre , which involves huge investment in IT Sector alongwith job creation and revenue 
generation for State and considering the Report of the Municipal Corporation of Greater Mumbai , 
the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to change land use zone of 
said land from “ Special Development Zone ” ( SDZ ) to “ Industrial Zone ” ( I ) subject certain 
conditions more specifically described in the schedule given below ( hereinafter referred to as 
“ the proposed modification ” ) ; 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act ; and of all other powers 
enabling it in this behalf , Government hereby publishes a Notice for inviting objections / 
suggestions from any persons with respect to proposed modification , as required by clause ( a ) 
of sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , for information of all persons likely to be 
affected thereby . The Government is further pleased to inform that any objections / suggestions 
in respect of the proposed modification mentioned in the Schedule attached herewith may be 
forwarded , before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the 
Maharashtra Government Gazette , to the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , 
having his office at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 
Any objections or suggestions , which may be received within the said period will be dealt with 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४ , २०२१ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४३ 


in accordance with the provisions of sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act by the Deputy 
Director of Town Planning , Greater Mumbai , who is hereby authorised under section 162 ( 1 ) of 
the said Act as an " officer ” on the behalf of Government to hear objections / suggestions which 
are received and say of the said Corporation , as the case may be and submit his report to the 
Government ; 

A plan showing the proposed modification shall be kept open for the inspection of the general 
public at the following offices : 

( 1 ) Office of the Chief Engineer ( Development Plan ) , 4th Floor , Annex Building , 
Municipal Corporation of Greater Mumbai , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

( 2 ) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office 
at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 


SCHEDULE 


The land admeasuring 7.71 Ha . from the land bearing CTS 28A ( Part ) of Village Powai in 
' S'ward , Mumbai is proposed to be deleted from “ Special Development Zone ” ( SDZ ) and land so 
deleted from SDZ is proposed to be included in “ Industrial Zone ” ( I ) as shown on plan subject to 
following condition : 

( i ) After sanction of this Modification , Land in Industrial Zone cannot be used for other 
users permitted as per IT policy except for use of land as Data Centre . No any Residential / 
Commercial user shall be permissible . 

( ii ) As per DCPR - 2034 zonal ( basic ) FSI of 1.00 is permitted in Industrial zone , in this 
case same FSI 1.00 only is allowed for development . 

This Notice shall also be available on the Govt . of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 


Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


